“सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात परदेशी 
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.११/शिक्षण-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जून, २०२४ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०१८/प्र.क्र.११८/ 
शिक्षण, दि. ११.१०.२०१८ 
२. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.२८/ 
शिक्षण-२, दि. ३०.०८.२०२३ 
३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे दि.३१.०५.२०२४ 
रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलामुलींना परदेशी 
उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, संदर्भ क्र.१ दिनांक ११.१०.२०१८ च्या 
तरतूदीनुसार सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी शासन निर्णय, संदर्भ क्र.२ दिनांक ३०.०८.२०२३ परदेशी 
शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या विद्यार्थ्यापेकी नाशिक विभागातील कु. रिषीकेष जितेंद्र चौधरी या 
विद्यार्थ्याची The university of Melbourne, Australia या विद्यापीठात Masters of Construction 
Management या 3 वर्ष कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी निवड करण्यात आली आहे. 


सदर विद्यार्थ्याने परदेशातील शैक्षणिक कालावधीच्या पहिल्या वर्षातील प्रथम सत्राकरिता 
शिष्यवृत्ती मिळणेबाबत केलेल्या मागणीनुसार संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय पुणे 
यांनी संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये प्रचलित शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार कु.रिषीकेष यास पहिल्या 
वर्षातील प्रथम सत्राकरिता देय रक्‍कम रु. २१,९२,९६५/- (अक्षरी एकवीस लक्ष ब्याण्णव हजार नऊडी पासष्ट 
फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्याबाबत प्रस्तावित केळे आहे. यास्तव, सदर निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 
नाशिक विभागातील कु. रिषीकेष जितेंद्र चौधरी या विद्यार्थ्यास परदेशातील ३ वर्ष या कालावधीच्या 
अभ्यासक्रमासाठी पहिल्या वर्षातील प्रथम सत्राकरिता उक्त योजनेतील तरतुदीनुसार रक्‍कम 
रु. २१,९२,९६५/- (अक्षरी एकवीस लक्ष ब्याण्णव हजार Aw पासष्ट फक्त) खालील तक्‍्यातील 
तपशिलानुसार वितरीत करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.११/शिक्षण-२ 


क्षणिक | चलन दर शिक्षण निर्वाह आरोग्य विमान एकूण 
वर्ष शुल्क भत्ता विमा प्रवास 
कालावधी 
३ वर्ष AUD रु.१३,५९,९८३/- | रु.६,४२,०९१/- | 8.902, 893/- रु.८२,३९८/- | रु.२१,९२,९६५/- 
५५.४१ 
(दि.०५.०६.२०२४ | (AUD २४५४४) (USD ७७००७ (AUD १९५८) 
रोजीचे चलन दर) 
पहिले वर्ष AUD ११५८८ ) दि.२६.०१.२०२४ ते 
दि.२५.०९.२०२६ 
प्रथम सत्र पहिले वर्ष 
प्रथम सत्र 
२. उपरोक्तप्रमाणे निधी वितरणासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 


यांना नियंत्रक अधिकारी व प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, नाशिक 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
नियंत्रक अधिकारी तथा संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी 
उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित प्रयोजनासाठी खर्च करावा. सदर 
निधी खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण (जिल्हा निहाय/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चूकता 
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी तथा संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचाळनालय, पुणे यांची राहील. 
3. परदेशी शिष्यवृत्ती अंतर्गत शासन निर्णय, संदर्भ क्र. १ दि. 99.90.209¢ व शासन शुद्धिपत्रक 
दि. २४.०१.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३ मधील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संबंधित विद्यार्थ्याचे निधी मागणीचे 
प्रस्ताव तपासून निधी मंजूर करावा. 
४. सदर निधी खर्च करतांना वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच वित्त 
विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शरर्तीचा भंग होणार नाही, याची 
दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
प. सदर खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्रमांक झेडजी-०३ (०२) (१८) विजाभज, 
इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परेदशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम) (२२२५ एफ 
२१८)" या लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध केलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०६१११७२८५५७५३४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KAILAS TARACHAND . 
SALUNKE 


igitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ०५0 
FARE DEPARTMENT, 
1b94e0: 


(कैलास ता. साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.११/शिक्षण-२ 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

६. प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, नाशिक. 

७. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव 

८. मा. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 

९. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. निवडनस्ती (शिक्षण- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


